. co 
Sq ४५०९१७ Qu A wn अ. Bore 3 ४] } lace as ae 


सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणांचा त्वरीत 
निपटारा करण्याबाबतची कार्यपध्दती. 


महारा सार शासन 
शासन परिपत्रक क्रमांक -०५१२/३४४/प्र.क्र,१६०/आस्था-१ 


गह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

: ०९ ऑगस्ट, २०१२. 

शासन परिपत्रक :- सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणाचा त्वरीत निपटारा होण्याकरीता 
आहरण व संवितरण अधिका-याकडून महालेखापाल कार्यालयास संपूर्ण माहिती 
असलेले सेवानिवृत्तीविषयक कागदपत्रे पाठविणे आवश्यक असते. तसेच 
महालेखापाल कार्यालयाकडून काही प्रकरणांमध्ये आक्षेप असल्यास सदर आक्षेपांची 
पूर्तता करुन आहरण व संवितरण अधिका-याने महालेखापाल कार्यालयास त्वरीत 
परत पाठविणे आवश्यक आहे, तथापि तसे केल्याचे आढळून येत नाही. 

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमातील नियम ११८ (२) नुसार 
प्रशासकीय विभागाने २४ ते ३० महिन्यामध्ये सेवानिवृत्त होणा-या wean 
कर्मचा-याची यादी प्रत्येक वर्षाच्या १ जानेवारी, किंवा १ जुलै, रोजी महालेखाकार 
कार्यालयास पाठवून सेवानिवृत्ती प्रकरणे निकालात काढावीत अशी तरतूद आह. 
तथापि, बरेच आहरण व संवितरण अधिकारी (ODO) आवश्यक ती माहिती 
व्यवस्थित देत नाहीत. 

३, आहरण व संवितरण अधिका-यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन 


नियमातील तरतूदीची पूर्तता करुन सेवा निवृत्तीची प्रकरणे महालेखाकार यांच्याकडे 
संपूर्ण माहितीसह व परिपूर्ण सेवा पुस्तकासह पाठवावीत. तसेच महालेखापाल 


कार्यालयाकडून आक्षेप घेण्यात आलेल्या प्रकरणांबाबतीत विलंब न लावता 


आक्षेपांची त्वरीत पूर्तता करुन सदरची प्रकरणे त्यांच्याकडे पाठवावीत. त्याचबरोबर 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमातील नियम ११८ (२) नुसार yeas 
विभागाने २४ ते ३० महिन्यामध्ये सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-याची ae 


£१)॥0॥-1१-.९.20120. 160-2012 1 


प्रत्येक वर्षाच्या १ जानेवारी, किंवा १ जुलै. रोजी महालेखाकार कार्यालयास पाठवून 
सेवानिवृत्ती प्रकरणे निकालात काढावीत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व i ee ; 


_ 
( चित्रा पाटोदेकर ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, -य्ह 
१ उप महालेखाकार (पेन्शन),महालेखाकार (लेखा व हकदारी)| महाराष्ट्र, नागपूर-१ , 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 

) 

) पोलीस le i sn 

) महासंचालक, करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६ परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, मुंबई 

७) मुख्य कार्यकारी , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 

८) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१० महासमादेशक, होमगार्डस, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. मंगा 

१२) संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१३) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायािकरण, मुंबई sia 

१४) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य मग पन महामंडळ, मुंबई. 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पो व कल्याण महामंडळ, मुंबई, 

ae ६) aoa अधिकारी, गृह विभाग (आस्था-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
श्री.मसुरेकर, वेब को-ऑर्डिनेटर, TE 'वेभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८) निवड नस्ती, आस्था-१. १ 


Lelong CRMC R160-2012 


